RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २९ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४, २०१ ९ / आषाढ २७ ते श्रावण २ , 


शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी तथा समुचित शासन यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार . 


जिल्हा जळगाव 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या 
प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा 
सारांश अनुसूची “ चार ” मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) 
अन्वये समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
अमळनेर भाग , अमळनेर , तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची - एक 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे कळमसरे/ एसआर-१८८/ २०१७.- ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला 
आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन / 
एसआर -१८८/ २०१७, दिनांक २६ जुलै २०१८ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे 
की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका अमळनेर, मौजे कळमसरे 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . 


आर 


२७ 


.. 


० 


०७१ 


२८ 


० 


०७४ 


२ ९ 


० ०७९ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी कलम 
१५ च्या पोट -कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास) 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम 
( १) च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


३३/१ 


०८ 


३३/७ 


० २२ 


वि ( एच ) १५४ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


अनुसूची- चालू 


टीप .- 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे 

निरीक्षण, कार्यकारी अभियंता , निम्न तापी प्रकल्प विभाग, 
अमळनेर व उपविभागीय अधिकारी, अमळनेर भाग , अमळनेर 
यांचे कार्यालयात करता येईल . 


१ 


२ 


हे . आर 


४० - ब / १ 


० ०३५ 


५२६/१ 


( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा कोणत्याही 
व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर बोजा व 
अडथळा करू नये . 


० ३६३ 


५२६/२ 


५२७ 


० १७६ 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या संबंधित 

७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत नोंद घ्यावी . 


५२ ९ / २ 


० ० ९९ 


५२ ९/ ३ 


० ० ९९ 


( ४ ) दुय्यम निबंधक , अमळनेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 


५३०/२ 


० 


०२१ 


५३०/३ 


० १५३ 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 

जिल्हाधिकारी तथा 
समुचित शासन , जळगाव. 


५३४/१ 


० २८५ 


जळगाव , ९ जुलै २०१ ९. 


५३४/२ 


० ०५ 


५३५ 


० ० ९ ७ 


५३६ 


O 


११३ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये. 


५३७/१ 


० 


०७१ 


जिल्हा धुळे 


५३७/२ 


० ०२७ 


एकूण क्षेत्र .. 


२ ११३ 


अनुसूची - दोन 


चे 


कलम 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न तापी प्रकल्प , पाडळसे , 

तालुका 
अमळनेर , जिल्हा जळगाव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : मौजे पाडळसे पुनर्वसित नवीन 
गावठाणमधील पाण्याचा निचरा होणेसाठी नाला सरळीकरणाच्या 
कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव (मौजे कळमसरे ). 

समाजाला मिळणारे लाभ : पुनर्वसनाच्या नागरी सुविधाअंतर्गत 
गावठाणातील पाण्याचा निचरा होणेसाठी नाला सरळीकरणाचे काम. 


क्रमांक भूसंपादन / सुजाकयो/ एसआर-३/ २०१२. - ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग, धुळे यांनी खालील अनुसूची - " एक " मध्ये नमूद 
केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 

२०१३ 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक १५ मार्च २०१९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची , 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहेत किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग , धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम (१) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


- 


अनुसूची - तीन 


, 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन- निरंक (विस्थापन नाही) 


अनुसूची - चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश- निरंक . 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे 
भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे. 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


. 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याचे विस्तापनाबाबत तपशील ‘ निरंक आहे. 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरापासून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे. 

अनुसूची - पाच 

प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


अनुसूची - एक 
संपादित जमिनींचा तपशील 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे, मौजे मांडळ 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


राहुल रेखावार , 


जिल्हाधिकारी , धुळे . 


३४ / १ - ब 


१ 


00 


३० 


धुळे , ३ जुलै २०१९ . 


३५/२ 


१ 


८० 


० 


०३ 


.. 


३६/४ 


.. 


१ 


०० 


० 


०६ 


६४ / १ - ब 


१ 


०६ 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये. 


O 


१४ 


६४ / १ - अ 


२० 


२१ 


जिल्हा धुळे 


६४/२ 


२ 


९ ० 


१३ 


६५/ १ - ब 


१ १० 


० 


१६ 


६५/२ 


९ ० 


०६ 


६५/ १ - अ 


१ 


१० 


O 


१२ 


६३/१ 


१ 


९ ६ 


० 


०८ 


६३/२ 


१ 


०५ 


० 


१० 


६२ 


० ९ 


०३ 


७८ / ३ - अ 


३ 
२ 

४ 


२८ 


O 


१५ 


क्रमांक भूसंपादन / सुजा कयो/ एसआर -२० / २००३.– ज्याअर्थी, 
उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग, धुळे यांनी खालील अनुसूची - " एक " 
मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ च्या पोट - कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून दिनांक १५ मार्च २०१९ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, 
अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहेत किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, धुळे भाग , धुळे यांनी सदर 
प्राथमिक अधिसूचनेवर प्राप्त झालेल्या हरकतींवर यथोचित चौकशी करून 
त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे ; सदर 
अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनी संपादन करण्याची आवश्यकता आहे, याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट 
कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


७ ९ 


२ ९ 


० 


२ ९ 


३ ९ 


८ 


२५ 


१५ 


एकूण क्षेत्र 


३२ 


९ ८ 


२ ०१ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव.- लघु पाटबंधारे योजना, मांडळ, वाढीव कालवा. 
प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे मांडळ , तालुका धुळे , येथील लघु 
पाटबंधारे योजना , मांडळ , वाढीव कालवा. 


, 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


अनुसूची - चालू 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, धुळे 
भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


वितरिका क्रमांक २ 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत उपविभागीय 
अधिकारी , धुळे भाग, धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी उपलब्ध 
राहतील . 


११ ९ / १ 


८ 


११ 


३४ 


१२०/१ 


अनुसूची - एक 


० 


५८ 


०६ 


संपादित जमिनींचा तपशील 


२१२/ २ - ब 


४ 


०३ 


१२ 


जिल्हा धुळे, तालुका धुळे , मौजे मांडळ 


२११ 


२ 


८ ९ 


० 


३६ 


गट नंबर 


संपादन करावयाचे 


२१४ / २ - अ 


१ 


० 


एकूण क्षेत्र 


५० 


०२ 


क्षेत्र 


२१० 


२ 


६५ 


० ९ 


१ 


२ 


سه 


वितरिका क्रमांक ३ 


हे . आर 


हे . आर 


२०१/१ 


१ 


९ ४ 


० 


३० 


वितरिका क्रमांक १ 


२०१/४ 


१ 


९ ४ 


O 


०८ 


१३/ २ - अ 


१ 


५० 


१७ 


२२६ 


५ 


७३ 


५० 


.. 


२६/४ 


० 


९ ८ 


११ 


२२४/१ 


२ 


५२ 


० 


०४ 


.. 


२६/२ 


९ ८ 


१३ 


२२४/२ 


२ 


५१ 


० 


२० 


२७/१ 


१ 


२२ 


०४ 


वितरिका क्रमांक ४ 


२७/२ 


१ 


२१ 


० 


०४ 


१ ९ ४ 


३ 


१२ 


१६ 


२८ / १ - अ 


१ 


८१ 


२४ 


१ 


१ ९ ५/ २ 


८४ 


२९ / १ 


१० 


.. 


१ 


०२ 


१२ 


१ ९ ५ / १ 


१ 


३८ 


० 


२ ९ / २ 


०६ 


१ ०१ 


O 


०८ 


१ ९ ५ / १ - अ 


१ 


४० 


२२/२ 


२० 


१ 


८५ 


० ९ 


२३२/३ 


२ 


२२ 


१० 


२४ 


२ 


२७ 


१४ 


वितरिका क्रमांक ५ 


४६/१ 


.. 


१ 


४३ 


० 


०७ 


४७/१ 


८६/१ 


१ 


१० 


५३ 


३० 


१ 


०३ 


४७/२ 


८६/ २ - अ 


० 


१० 


९ ४ 


० 


६० 


० 


०३ 


४८/३ 


१ 


०० 


८६/३ 


० 


२ 


१८ 


०४ 


२३ 


० 


५६/१ 


२३/१ 


० 


८२ 


७७ 


० 


१० 


० 


१ ९ 


२५ 


० 


२ 


३४ 


५८ 


२ 


०५ 


.. 


५४ 


० 


१३ 


३०/२ 


० 


७७ 


०८ 


५७ 


२ 


७६ 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


५ 


अनुसूची - चालू 


उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


गट नंबर 


एकूण क्षेत्र 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


हे . आर 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


वितरिका क्रमांक ५ - चालू 


जिल्हा जळगाव 


४१/१ 


० 


७० 


० 


० ९ 


४० 


८४ 


०३ 


३ ९ 


८ 


२५ 


० 


१७ 


.. 


३७/ १ - अ 


१ 


६४ 


३४ 


३७/२ 


३ 


०२ 


०५ 


२४/१ 


४ ३ ९ 


११ 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-७/ २०१५. - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन / एसआर-७/ २०१५, दिनांक १६ जानेवारी २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव.- लघु पाटबंधारे योजना, मांडळ , वाढीव कालवा . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन.- मौजे मांडळ , तालुका धुळे , येथील लघु 
पाटबंधारे योजना , मांडळ, वितरिका क्रमांक १ ते ५. 


. 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ 


च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरापासून 
विस्थापित होणार नसल्याचे विस्तापनाबाबत तपशील निरंक आहे. 


विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 


संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरापासून 
विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा 
तपशील निरंक आहे . 

अनुसूची 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम (१ ) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


-- 


पाच 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 


“ 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 


प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


राहुल रेखावार , 


, 


जिल्हाधिकारी , धुळे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूसंपादन 
अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल , जिल्हा 


धुळे , ३ जुलै २०१ ९. 


जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका धरणगाव , मौजे दहिदुले- गढोदे 

क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम ११ च्या पोट - कलम 
( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसंपादन / एसआर/ ३१/ २०१५ , दिनांक १ ९ सप्टेंबर २०१८ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


१ 


२ 


हे . आर 


२ / १ + २ 


० २ ९ 


१३७/१ 


० १६ 


३/१ 


० १६ 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ 
च्या पोट - कलम (२) अन्वयेदिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


-- 


•. 


“ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : पुलाचे पोहोच रस्त्याच्या कामी 
प्रकल्प कार्याचेवर्णन : पुलाचे पोहोच रस्त्याच्या कामी 

समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ पुलाचे पोहोच 
रस्त्याच्या कामी जमीन येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल. 

अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका पारोळा, गाव वडगाव प्र. ए. 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूसंपादन 
अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा 
जळगाव यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


टीप.-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , मौजे खर्ची बु. 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


विनय गोसावी, 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


हे . आर 


१४४/२ 


१ २१ 


एरंडोल , १७ जून २०१९ . 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : पाझर तलाव , खर्ची, तालुका एरंडोल , जिल्हा 
जळगाव . 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


जिल्हा जळगाव 


, 


क्रमांक भूसंपादन /एसआर-३१/ २०१५. - ज्याअर्थी, समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : पाझर तलाव , खर्ची, तालुका एरंडोल, 
जिल्हा जळगाव . 

समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ सदर पाझर 
तलावामुळे जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याने विकासाला चालना 
मिळेल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


७ 


अनुसूची - तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , गाव खर्ची 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी आवश्यक आहेत , 
याबद्दल नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन 
अधिनियमाच्या कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल . संपादनाचे 
काम जर अंशत : किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात येईल , तर ती वस्तुस्थिती 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल . 


उक्त जमिनींचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग, एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता 
उपलब्ध आहेत . 


टीप.- उक्त जमिनीच्या नकाशाचे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय 

अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल , जिल्हा जळगाव यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल. 


विनय गोसावी, 

भूसंपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत, त्या त्यांनी अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल 
यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


एरंडोल , १७ जून २०१९ . 


ज्यासाठी जमिनी संपादन करावयाच्या आहेत ते प्रयोजन. 
अंजनी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे 
एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट - एक 


जिल्हा जळगाव 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल, मौजे एरंडोल 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२५३/ २०१८. - ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी , एरंडोल भाग, एरंडोल यांना असे वाटते की , यासोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये ज्यांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशा जमिनी 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे) 
उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


संपादन करावयाचे 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


६ ९ ७ / २ 


०.६३ 


त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याचा कलम ११ ( १ ) च्या 
उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की, उक्त जमिनी 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहेत किंवा असण्याचा संभव 


६ ९ ७/ ३ 


०.६३ 


१२१८ - ब 


०.८७ 


परिशिष्ट - दोन 


आहे ; 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


प्रकल्पाचे नाव : अंजनी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी कामासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव, मौजे एरंडोल , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव. 


-- 


प्रकल्पाचेनियोजन : अंजनी धरणाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी कामासाठी 
भूसंपादन प्रस्ताव , मौजे एरंडोल , तालुका एरंडोल, जिल्हा जळगाव. 


उक्त जमिनींमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींवर 
नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात 
त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यत आणू नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा, 
गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण - घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त 
जमिनींची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार 
किंवा त्यासंबंधात आलेला कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा संपादन जमिनींच्या 
अंतिमरित्या संपादन करण्यात येईल अशा भागांसाठी भरपाई निश्चित 
करणारा अधिकारी, संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ ( ४) अन्वये दुर्लक्ष 
करील. 


परिशिष्ट - तीन 


विस्थापनाबाबत तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने, विस्थापनाबाबत तपशील “ निरंक आहे . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


परिशिष्ट 


चार 


उक्त जमिनीचे नकाशे उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग, एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्याकरिता 
उपलब्ध आहे. 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या त्यांनी अधिसूचनेच्या प्रसिद्धी दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग, एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


-- 


विनय गोसावी , 
उपविभागीय अधिकारी 
एरंडोल भाग , एरंडोल. 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन.-- अंजनी 
कालवा कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव मौजे एरंडोल, तालुका एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव . 


एरंडोल , १८ जून २०१ ९ . 


परिशिष्ट - एक 


जिल्हा जळगाव 


जमिनींचा तपशील 


जिल्हा जळगाव , तालुका एरंडोल , मौजे एरंडोल 


क्रमांक भूसंपादन/ एसआर -२८ ९/ २०१८. - ज्याअर्थी, उपविभागीय 
अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांना असे वाटते की , यासोबतच्या 
अनुसूचीमध्ये जिचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे अशी जमीन 
( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) 
उक्त अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे ; 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


संपादन करावयाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


चौ . मी . 


१५ ९ 


०.१३ 


परिशिष्ट - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 


त्याअर्थी, आता, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त संपादन अधिनियम ” असा करण्यात आला 
आहे) हा महाराष्ट्र राज्यात प्रयुक्त असताना त्याचा कलम ११ ( १) च्या 
उपबंधान्वये, याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमीन 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा असण्याचा संभव 
आहे . 


प्रकल्पाचे नाव : अंजनी कालवा कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव , 

मौजे 
एरंडोल, तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 

प्रकल्पाचेनियोजन : अंजनी कालवा कामासाठी भूसंपादन प्रस्ताव , 
मौजे एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


. 


परिशिष्ट - तीन 


विस्थापनाबाबत तपशील 


सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने, विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे . 


उक्त जमिनीमध्ये हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना याद्वारे अशी 
ताकीद देण्यात येते की , उक्त संपादनाच्या प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीवर 
नेमण्यात आलेल्या कोणत्याही भूमापकांच्या किंवा अन्य व्यक्तींच्या कामात 
त्यांनी अडथळा किंवा व्यत्यत आणू नये. ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेनंतर जिल्हाधिकारी यांची मंजुरी न मिळवता विक्री, भाडेपट्टा, 
गहाण , अभिहस्तांतरण , देवाण - घेवाण याद्वारे किंवा अन्य प्रकारे उक्त 
जमिनीची विल्हेवाट लावण्यासंबंधात करण्यात आलेले कोणतेही करार 
किंवा त्यासंबंधात आलेला कोणताही खर्चकिंवा सुधारणा संपादन जमिनीच्या 
अंतिमरित्या संपादन करण्यात येईल अशा भागांसाठी भरपाई निश्चित 
करणारा अधिकारी , संपादन अधिनियमाच्या कलम ११ (४) अन्वये दुर्लक्ष 


परिशिष्ट 


चार 


प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची 
नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 


करील ; 


विनय गोसावी , 
उपविभागीय अधिकारी 
एरंडोल भाग , एरंडोल . 


उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन आवश्यक आहे, याबद्दल 
नाशिक विभागाच्या आयुक्तांची खात्री होईल , तर संपादन अधिनियमाच्या 
कलम २१ (१) अन्वये तशा अर्थाची एक अंतिम अधिसूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात लवकरच प्रसिद्ध करण्यात येईल. संपादनाचे काम 
जर अंशत : किंवा संपूर्णत : सोडून देण्यात येईल , तर ती वस्तुस्थिती 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करण्यात येईल . 


एरंडोल , १८ जून २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- (१ ) पोलीस निरीक्षक, कोतवाली पोलीस स्टेशन, अहमदनगर 

यांचेकडील पत्र क्रमांक ४८६/ २०१ ९, दिनांक ८ मे २०१९. 
( २) जिल्हा रस्ते सुरक्षा समिती, अहमदनगर यांची बैठक 

दिनांक २८ मे २०१ ९ चे इतिवृत्त . 


( २ ) उपोषणकर्ते / आंदोलनकर्ते यांस शांततेच्या व कायदेशीर मार्गाने 
उपोषण / आंदोलन करणेस सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वरिष्ठ भूवैज्ञानिक , 
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अहमदनगर यांचे कार्यालयाजवळील 
शासकीय मोकळी जागा निश्चित करण्यात आली आहे. 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर . 


आदेश 


अहमदनगर , २ जुलै २०१ ९. 


क्रमांक डीसी/ कार्या ९- ब-१/ १६८१/ २०१ ९ . - जिल्हाधिकारी कार्यालय, 
अहमदनगर हे अत्यंत वर्दळीचेठिकाण असून सदर ठिकाणचा रस्ता 
अरुंद असल्याने , तसेच शहरातील बाजारपेठेत जाणे-येणेकामी मुख्य 
रस्ता असल्याने नेहमीच वाहतुकीची कोंडी होत असते . जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर लोकशाही मार्गाने न्याय मिळणेकामी नागरिक मोर्चे, 
आंदोलन, उपोषण , ठिय्या आंदोलनकरिता आंदोलनकर्ते रस्त्यालगत 
बसतात व त्यांची मागणी मान्य न झाल्यास ते त्याठिकाणी झोपतात . 
सदरचे ठिकाण हे अत्यंत वर्दळीचे असल्याने भविष्यात त्याठिकाणी 
उपोषणकर्ते बसले त्याठिकाणापासून शासकीय वाहन, अॅम्ब्युलन्स , 
शहरातील प्रमुख बाजार पेठचा रस्ता असल्याने तालुक्यातून येणारी 
वाहतूक सुद्धा त्याठिकाणी ये- जा करीत असल्याने सदर ठिकाणी प्राणांतिक 
अपघात होऊन काही उपोषणकर्ते, आंदोलकर्त्यांची जीवित हानी होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच त्यामुळे काही कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत पोलीस 
निरीक्षक , कोतवाली पोलीस स्टेशन, अहमदनगर यांनी कळवून याबाबत 
उपाययोजना करणेबाबत प्रस्तावित केले आहे. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले.- १. पोलीस अधीक्षक, जळगाव यांचेकडील पत्र जावक 

क्रमांक २५८२/जिविशा/ प्र.का./ २०१९, जळगाव, दिनांक 

२ जुलै २०१९ . 
२. मा . जिल्हादंडाधिकारी यांचेकडील आदेश क्रमांक दंडप्र -१ / 

कावि -२८८ / २००५, दिनांक २२ जून २००५. 
३. मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे पोट - कलम ३७ (१) (३ ) 


आदेश 


मे 


तसेच सदर प्रस्तावाबाबत जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीचे दिनांक 
२८ २०१ ९ 

रोजीचे बैठकीमध्ये चर्चा होऊन निर्णय झाला आहे की , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय हे ठिकाण अत्यंत वर्दळीचे असून त्याठिकाणी 
मोर्चे, आंदोलन , उपोषण , ठिय्या आंदोलनकरिता उपोषणकर्ते 
मा . जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणकर्ते बसतात त्याठिकाणापासून 
शासकीय वाहन, अॅम्ब्युलन्स , शहरातील बाजारपेठेत जाणाऱ्या वाहनांपासून 
अपघात होऊ नयेम्हणून सदरचेठिकाण प्रतिबंधात्मक करण्यात यावे व 
उपोषण आंदोलनाकरिता दुसऱ्या ठिकाणी जागा करण्यात आलेली आहे. 
त्याचा पत्त्यासहित फलक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील भिंतीला 
दर्शनी भागात लावण्यात यावा. 

तद्नुषंगाने उपोषणकर्ते / आंदोलनकर्ते यांस शांततेच्या व कायदेशीर 
मार्गाने उपोषण / आंदोलन करणेस सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वरिष्ठ 
भूवैज्ञानिक , भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अहमदनगर यांचे 
कार्यालयाजवळील मोकळी जागा निश्चित करण्यात आलेली आहे. 


क्रमांक दंडप्र-१/ कावि -२ / ५९/१०४/ २०१९.- जळगाव शहरात मागील 
आठवड्यात एका शैक्षणिक संस्थेत विद्यार्थ्याच्या झालेल्या हत्येचे 
प्रकरण सध्या गाजत असून सदर घटनेच्या अनुषंगाने विविध विद्यार्थी 
संघटना व पालक तसेच त्यांचे नातेवाईक यांच्याकडून विविध स्वरूपाचे 
आंदोलन , धरणे, मोर्चे, रास्ता रोको इत्यादी स्वरूपाचे आंदोलन 
करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . दिनांक ९ जुलै २०१९ रोजी 
ऑटो रिक्षा चालक व मालक संघटना, संयुक्त कृती समितीच्या विविध 
मागण्यांसाठी रिक्षा बंद आंदोलन करणार आहेत . याचे पडसाद 
लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर तसेच अत्यावश्यक कामावर पडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . नुकतेच महानगरपालिका, जळगाव यांचे 
बँक खाते सील केल्याने जनतेच्या मूलभूत गरजा व सुविधा पुरविणे 
त्याचप्रमाणे महानगरपालिका कर्मचारी यांचे वेतन इत्यादी समस्या 
निर्माण झाल्याने किंबहुना नागरिक व महानगरपालिका कर्मचारी हे 

आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचप्रमाणे अद्यापपावेतो 
कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जळगाव आडत व्यापारी यांच्यातर्फे 
पुकारण्यात आलेल्या संपाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही . 

सध्या शासनाने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केलेले असून 
त्याच अनुषंगाने धनगर समाजाने देखील आरक्षणासाठी विविध स्वरूपाचे 
आंदोलन सुरु केलेले आहे. दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजी जळगाव 
महानगरपालिका घरकुल घोटाळा प्रकरणाचा निकाल धुळे न्यायालयात 
लागणार असून त्यामध्ये प्रतिष्ठित नगरसेवक यांचा समावेश आहे . 
निकाल समयी काही अनुचित प्रकार जळगाव शहरात उद्भऊ 
शकतो. जळगाव शहरातील सद्य: परिस्थिती लक्षात घेता व्यापारी वर्ग 
अतिक्रमण विभागास विरोध करीत असून गाळेधारकांचा प्रश्न अद्याप 
सुटलेला नाही . महानगरपालिकाचे पाणी नियोजन व इतर जनतेचे 
सोयींचा विचार होत नसल्याने जनता त्रस्त झाली आहे. 


वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ 
नये म्हणून मी , राहुल द्विवेदी, जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर खालील 
आदेश निर्गमित करीत आहे. 


, 


( १) जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे आवारात / जिल्हाधिकारी 
कार्यालयासमोर उपोषण , आमरण उपोषण , धरणे आंदोलने , ठिय्या 
आंदोलन, मोर्चा आंदोलन इ . आंदोलन करण्यास सक्त मनाई करण्यात 


येत आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


( अ) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी , बंदुका, सुरे, लाठ्या व काठ्या 
किंवा शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरात येतील अशी कोणतीही 
हत्यारे अथवा वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे 


. 


आगामी आषाढी एकादशीनिमित्त महाराष्ट्रात सर्वत्र जिल्ह्यातून , 
गावागावांतून , तालुक्यांतून , विविध संतांच्या पालख्या शेकडोंच्या संख्येने 
एकत्रित येऊन पंढरपूर येथे पायी दिंडीद्वारे रवाना होत आहेत . त्यांचा 
मुक्काम गावा - गावात आयोजित केला जातो . दिनांक १२ जुलै २०१ ९ 
आषाढी एकादशीनिमित्त मोठ्या स्वरूपात उत्सव साजरा केला 
जाणार आहे. तसेच दिनांक १६ जुलै २०१९ रोजी गुरुपौर्णिमा 
साजरी होणार असून या दोन्ही सणानिमित्त विविध मंदिरात पूजा अर्चा 
इत्यादी धार्मिक कार्यक्रम हिंदू बांधव मोठ्या संख्येने एकत्र येऊन 


( ब) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक 
पदार्थ किंवा द्रव्ये बरोबर घेऊन फिरणे 


( क ) दगड अगर इतर अस्त्रे किंवा शस्त्रे सोडावयाची अगर 
फेकावयाची हत्यारे , साधने इत्यादी तयार करणे, जमा करणे किंवा 
बरोबर नेणे ; 


, 


साजरे करीत असतात . 


( ड) कोणत्याही इसमाचे चित्रांचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा पुढाऱ्यांचे 
चित्रांचे, प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे ; 


( इ) सार्वजनिकरीत्या ओरडणे, रडणे किंवा विक्षिप्तपणे हावभाव 
करणे; 


जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी व सार्वजनिक 
शांततेचा भंग होऊ नये यासाठी यापूर्वी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी 
करण्यात आले होते . त्यामुळेच समाज विघातक कृत्य करणारे 
जातीयवादी गुंड इत्यादींवर कायद्याचा वचक राहिला होता, हीच 
परिस्थिती आगामी येणाऱ्या राजकीय विरोधी पक्षाचे आंदोलन तसेच 


- 


, 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्तेविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता 
धोक्यात आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे , सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , चित्रे, फलक इत्यादी लावणे किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस अगर वस्तू तयार करणे अगर त्यांचा प्रसार करणे, 
कृत्यांना बंदी घालीत आहे . 


. 


या 


इतर सामाजिक , सांस्कृतिक कार्यक्रम राबविणारे संघटना यांच्यावतीने 
तसेच पारंपरिक पद्धतीने आयोजित होणारे जयंती , पुण्यतिथी असे 
अनेक कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत. याचा फायदा जातीयवादी गुंड 
घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . क्षुल्लक कारणावरून देश 
विघातक कृत्य करणारे समाजकंटक, जातीय गुंड हे याचा फायदा 
घेऊन किंबहुना समाजात तेढ निर्माण होईल , अशांतता निर्माण होईल 
अशा प्रकारचे कृत्य करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . ही बाब 
लक्षात घेता कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू होणे जरुरीचे आहे. 


वरील कलम ३७ ( १) अंतर्गतचा हा आदेश ज्यांना हातात लाठी 
किंवा तत्सम वस्तू घेतल्याशिवाय चालता येत नाही, अशा वृद्ध अथवा 
अपंग इसमांना लागू असणार नाही . 

त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ चे 
पोट - कलम ( ३) अन्वये पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव 
करण्यास पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा 
घेण्यास किंवा मिरवणुका काढण्यास या आदेशान्वये बंदी घालीत आहे. 
हा आदेश लग्न मिरवणुका, धार्मिक मिरवणुका, प्रेतयात्रा यांना लागू 
असणार नाही. 


वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना 
आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे 
आवश्यक आहे , त्यांना लागू होणार नाही. 

हा आदेश दिनांक ६ जुलै २०१९ चे सकाळी ६.०० वाजेपासून 
ते दिनांक २० जुलै २०१ ९ चे २४.०० वाजेपावेतो अंमलात राहील. 


तरी किरकोळ कारणांवरून कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याची 
शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पोलीस अधीक्षक , जळगाव यांनी 
त्यांच्या दिनांक ३ जुलै २०१९ च्या पत्रान्वये माझ्या निदर्शनास आणून 
दिल्याने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेचे परिरक्षण करण्याकरिता 
संपूर्ण जळगाव जिल्हा हद्दीत काही कृत्यांवर बंदी घालणे आवश्यक 
झाल्यामुळे मी , वामन कदम , अपर जिल्हादंडाधिकारी , जळगाव 
उपोद्घातातील नमूद अनुक्रमांक २ च्या आदेशान्वये मा . जिल्हादंडाधिकारी , 
जळगाव यांनी मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून व मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ चे पोट- कलम ( १) व ( ३) 
मधील अधिकारांचा वापर करून या आदेशान्वये खालील कृत्यांना बंदी 


हा आदेश आज दिनांक ५ जुलै २०१९ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी पारित केला असे. 


वामन कदम , 


अपर जिल्हादंडाधिकारी, 


जळगाव , ५ जुलै २०१९. 


जळगाव . 


घालीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


११ 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक अर्थ-१/बँक / अ.नगर / गौतम /१८८७/ क . १५६/ अ.प्र./ २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत गौतम 
सहकारी बँक लिमिटेड, गौतमनगर , तालुका कोपरगाव, जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


१ 


२ 


سه 


30 


५ 


१ 


श्री . मच्छिद्र रामचंद्र आहेर 


सिनियर अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक / अहमदनगर 


२ 


श्री . मंगेश सयाजीराव देशमुख 


एस.आर.ओ. 


वसुली अधिकारी 


नाशिक / अहमदनगर 


३ 

४ 


श्री. दिलीप मधुकर गोसावी 

शाखाप्रमुख 

वसुली अधिकारी 

नाशिक / अहमदनगर 
श्री . विष्णू भिमाजी होन 

उप शाखाप्रमुख 

वसुली अधिकारी 

नाशिक / अहमदनगर 
अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक / अहमदनगर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


, 


( ६ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी, गौतम सहकारी बँक 
लिमिटेड, गौतमनगर , तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे 
नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४, २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९४१ 


, 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, गौतम सहकारी बँक लिमिटेड, गौतमनगर , 

तालुका कोपरगाव , जिल्हा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ /खर्च/ वसुली 

आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचेकामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद 


करावा. 


मिलिंद भालेराव , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 

नाशिक . 


नाशिक , 


१३ 


मे 


२०१९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


चे 


क्रमांक अर्थ-१ /बँक / धुळेविकासबँक /१८९ १/ क. १५६/ अ.प्र ./ २०१९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत धुळे 
विकास सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


हुद्दा 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचेनाव 


हु 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . अरुण कौतिक देवरे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


नाशिक, धुळे , जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


२ 


श्री. किरण मुकुंदराव वाबळे 


वसुली अधिकारी 


वसुली अधिकारी 


, 


नाशिक , धुळे, जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यासाठी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


१३ 


अटी : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 


काढून घेण्यात येतील . 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व नियम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता 

असतील. 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक / अहमदनगर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 

कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५ - स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ", "एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी, धुळे विकास सहकारी बँक 

लमिटेड, धुळे ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, धुळे विकास सहकारी बँक लिमिटेड , 

धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


, 


- 


. 


( ९) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली 

आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा. 


मिलिंद भालेराव, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 

नाशिक . 


नाशिक , १३ मे २०१९ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४, २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९४१ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक अर्थ-१/ श्री पी के आण्णापाटील/ १८ ९९/ क. १५६/ अ.प्र . /१ ९ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था , नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत 
श्री . पी. के. अण्णा पाटील जनता सहकारी बँक लिमिटेड ,नंदुरबार ( अवसायनात) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


हुद्दा 


हु 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . यशवंत सेना मोहिते 


जनरल मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे , जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यांसाठी. 


२ 


श्री . विरेंद्रसिंग गोविंदसिंग रघुवंशी 


लेखापाल 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे , जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यांसाठी . 


३ 


श्री . राजेंद्र संपत धामणे 


लिपिक / टायपिस्ट 


वसुली अधिकारी 


, 


नाशिक , धुळे , जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यांसाठी. 


४ 


श्री . संजय अर्जुन बेडसे 

लिपिक / टायपिस्ट 

वसुली अधिकारी 

नाशिक , धुळे , जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 

जिल्ह्यांसाठी. 
अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता 

असतील. 


, 


. 


, 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक , धुळे , जळगाव, नंदुरबार व अहमदनगर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


( ६ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


१५ 


या 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी, श्री. पी . के. अण्णा पाटील 
जनता सहकारी बँक लिमिटेड, नंदुरबार ( अवसायनात) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९६१ चे नियम 
१०७ अन्वये) असे लिहावे. 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी , श्री. पी . के . अण्णा पाटील जनता 

सहकारी बँक लिमिटेड, नंदुरबार ( अवसायनात) ” असा फलक लावता येऊ शकेल . 
( ९) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचेकामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


मिलिंद भालेराव , 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 

नाशिक . 


नाशिक , 


१४ मे 


२०१ ९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक अर्थ-१ / इंदिरासह.बँक / २१७९/ क . १५६ / अ.प्र./ १९. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी, मिलिंद भालेराव , विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग , नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत 
इंदिरा सहकारी बँक लिमिटेड, धुळे ( अवसायनात) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व नियम 
९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ व नियम , १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या 
कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


चे कलम 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


hon har 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


५ 


१ 


श्री. तुकाराम मखा कंखर 


मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


नाशिक , धुळे , जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यांसाठी. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


२ 


श्री . धनंजय अरविंद जोशी 

ज्युनियर ऑफीसर 

वसुली अधिकारी 

नाशिक , धुळे , जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 

जिल्ह्यांसाठी. 
अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता 

असतील . 


, 


. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ 

सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , धुळे , जळगाव , नंदुरबार व अहमदनगर यांना सादर करावी . 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 

कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी, इंदिरा सहकारी बँक 

लिमिटेड, धुळे ( अवसायनात) (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९६१ चेनियम १०७ अन्वये) असे लिहावे . 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, इंदिरा सहकारी बँक लिमिटेड , धुळे 

( अवसायनात) ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
(९ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 

कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 

मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली 

आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


करावा . 


मिलिंद भालेराव, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 

नाशिक . 


नाशिक , २३ मे 


मे २०१ ९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४, २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १ ९ ४१ 


१७ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


क्रमांक अर्थ-१/ दादासाहेब वा.शि.ना./ २१८०/ क . १५६/ अ.प्र. / १९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , मिलिंद भालेराव, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक विभाग, नाशिक या आदेशान्वये 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये बँकेच्या अधिकाऱ्यांना वसुली अधिकार प्रदान करण्याबाबत 
दादासाहेब वामन विष्णू शिनकर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे. 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


hon 


शक्तीची व्याप्ती 


अधिकार क्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . अजितसिंग विजयसिंग राजपूत 


हिशोबनीस 


वसुली अधिकारी 


नाशिक, धुळे, जळगाव , 
नंदुरबार व अहमदनगर 
जिल्ह्यांसाठी. 


कर्जविभाग प्रमुख 


. 


२ श्री . मनोहर दशरथ कोठावदे 

वसुली अधिकारी 

नाशिक , धुळे , जळगाव, 
नंदुरबार व अहमदनगर 

जिल्ह्यांसाठी. 
अटी : ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


, 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा , कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांच्या अंमलबजावणीकरिता 

असतील. 


, 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / 

सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात 

कर्जवसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था, नाशिक , धुळे , जळगाव , नंदुरबार व अहमदनगर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 

मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


या 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये विशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " 

शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी, दादासाहेब वामन विष्णू 
शिनकर नागरी सहकारी पतपेढी मर्यादित, धुळे (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ 
अन्वये) असे लिहावे. 


. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४, २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९४१ 


( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दादासाहेब वामन विष्णू शिनकर नागरी 

सहकारी पतपेढी मर्यादित , धुळे ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 
( ९ ) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या 
आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून 
कर्ज वसूल 

करण्याची कार्यवाही करावी . 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ-५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ 
मध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११ ) मा. सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ /खर्च/ वसुली 

आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे.बँकेचे 

अवसायकाने दरमहा वसुली अधिकाऱ्याचेकामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र -५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाची नोटिस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 


. 


- 


करावा. 


मिलिंद भालेराव, 

विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक विभाग , 


, 


नाशिक. 


नाशिक, २३ मे २०१९ . 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे. - अध्यक्ष, दि शिरपूर मर्चन्टस् को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शिरपूर , जिल्हा धुळे यांच्याकडील प्रस्ताव दिनांक ३१ मे २०१९ 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ ( १) अन्वये 


आदेश 


, 


क्रमांक वि -११ / वसुली/ दि शिरपूर मर्चेट / क. १५६/ अधिसूचना / १३५४ / सन २०१९. - शासन आदेश क्रमांक सीएसएल-१४९ ३/ ११६२ /सीआर-४७/ 
१५- स , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९ ३ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , डॉ. सो . बा . शिंदे, जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था, धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) मधील तरतुदींनुसार दि शिरपूर मर्चन्टस् को - ऑपरेटिव्ह बँक 
लिमिटेड, शिरपूर , जिल्हा धुळे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी वसुली अधिकारी म्हणून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ (१) व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार मालमत्ता जप्त करणे , तिची विक्री करून रकमा 
वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार खालील अटी व शर्तीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० या कालावधीकरिता 
प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


यशवंत एका महाजन 


वसुली अधिकारी 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


महेश पंडीतलाल गुजराथी 


असि . मॅनेजर , विस्तारित कक्ष 


धुळे जिल्ह्यापुरते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


१ ९ 


अटी व शर्ती : (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास , आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले 

अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २ ) सदरचे अधिकार महाराष्ट्र सहकार संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त दाखल्यांची 

अंमलबजावणीकरिता करण्याकरिता असतील. 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या निर्गमित केलेल्या परिपत्रकातील विहित प्रपत्रातील वसुलीची माहिती दरमाह तालुका उपनिबंधक / 

सहायक निबंधक यांचे कार्यालयामार्फत या कार्यालयास सादर करावी. 
(४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू 

झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. सदरची बाब निदर्शनास आणून देण्याची जबाबदारी 

बँकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित वसुली अधिकारी यांची राहील . 
( ५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पतसंस्था/ स.आ. -५ / खर्च/ 

वसुली आदेश / ८७२/ २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मधील तरतुदींनुसार वसुली अधिकारी यांनी वसुलीबाबत कार्यवाही करावी. 
( ६) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी 

संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी 
खर्चाची हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्च (Cost of Process) रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही 

रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही. 


६ 


६ 


, 


/ 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन 

सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि 

किंवा “सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . 
(९ ) त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी, “दि शिरपूर मर्चन्टस् को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, शिरपूर , 

जिल्हा धुळे ” (महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( १० ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक ४/ सआ/ कायदा व 

वैधानिक कार्य./विशेष वसुली अधिकारी मोहर वापर / ५१९ / २०१ ९, दिनांक ६ जून २०१९, दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित 

केलेल्या बँकेच्या नावाचा मोहरेचा वापर करण्यात यावा. 
( ११) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, दि शिरपूर मर्चन्टस् को - ऑपरेटिव्ह 

बँक लिमिटेड, शिरपूर , जिल्हा धुळे ” असा फलक लावता येईल. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा 

अन्य बँकांकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे, त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १३) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व हुकूमनाम्याच्या / वसुली दाखल्याची 

आदेशिकेचा खर्च( Cost of Process ) याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम थकबाकीदाराकडून वसूल करता येणार नाही. 
तसेच प्रस्तुत खर्चाचा वापर वसुली अधिकारी / संस्था यांनी वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करताना नोटिस फी , पोस्टेज , 
स्टेशनरी, जाहिरात खर्च व प्रवास खर्च यासाठीच करावयाचा आहे. या व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणासाठी खर्च करता 
येणार नाही. 


( १४) जप्ती व विक्री कामकाजासंबंधाने मा . न्यायालय यांनी दिलेल्या निर्देशाचेपालन करणेची जबाबदारी वसुली अधिकारी यांची 

व्यक्तीश: राहील . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १८ - २४ , २०१९ / आषाढ २७ ते श्रावण २, शके १९ ४१ 


( १५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक पतसंस्था / सआ -५/ वसुली 

अधिकारी नियुक्ती/ फेरनियुक्ती/ २४७४/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ चे उल्लंघन झाल्यास याची सर्वस्वी जबाबदारी 
आपली राहील. 


( १६) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटिस/ आदेश/ घोषणा यांमध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३ जुलै २०१ ९ रोजी माझे सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 


डॉ . सोपान शिंदे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , धुळे . 


धुळे , ३ जुलै २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA, PUNE- 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE- 411 006. EDITOR : SHRI . MANOJ MANOHAR VAIDYA. 


